संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील एकूण 
१४८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


दि. ०१/१०/२०१८ ते दि. २८/०२/२०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३९/विज्ा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचावे :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ 
आ.पु.क., दिनांक ०७ सप्टेंबर,२०१८ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०१७/प्र.क्र. १३९/विशा-८, 
दि. २६ मार्च, २०१८ 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंस/का-३/२३१/प्र.क्र. २/मुदतवाढ/२०१८/११०८, 
दिनांक १८ सप्टेंबर,२०१८ 


प्रस्तावना: 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
एकूण १४८ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. ३०/९/२०१८ रोजी संपली आहे. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. 
०७ सप्टेंबर,२०१८ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. तसेच दि. ३०.०९.२०१८ पूर्वी कोणत्याही 
परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे त्याअनुषंगाने सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास दिनांक १४/८/२०१८ रोजी सादर केलेला आहे. यास्तव नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील एकूण १४८ अस्थायी पदांना 
दि. १/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३९/विशा-८ 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही, sta अस्तित्वात 
असलेल्या सोबतच्या पत्रातील एकूण १४८ अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०६) 
नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा. सदरचा 
खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रः पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आ.पु.क., दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०१८१००८१४४९०९६५२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 


Deepak ण enact 
Vasant | काटी 
Sawant / दिप, 
(दि.व. सावंत) 
सोबत : प्रपत्र -अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, विशा-८. 


4 
द 
9 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३९/विशा-८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१७/प्र.क्र, ९१३९/विशा-८, 
दिनांक: ०८ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे “ प्रपत्र-अ ” 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अस्थायी पदांचा तपशिल 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन _ संख्या | 
g R 3 4 
गट-अ 
हिंग वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (उद्योग) रु.१५६००-३९१०० (६६००) १ 
२ | वैद्यकीय अधिकारी रु.९५६००-३९१०० (६६००) १ 
उपनियंत्रक रु.१५६००-३९१०० (६६००) ३ 
गट-ब 
कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (चालन व भांडार) रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
लेखा अधिकारी रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक रु.९३००-३४८०० (४४००) २ 
७ | प्रशासिक अधिकारी रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
गट-क 
८ | लघुलेखक उच्चश्रेणी रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
९ | तंत्रसहायक श्रेणी-१ रु.९३००-३४८०० (४३००) २ 
१० | प्रमुख आरेखक रु.९३००-३४८०० (४३००) १ 
१९ | अधिक्षक रु.९३००-३४८०० (४३००) 4 
१२ | सहाय्यक उपनियंत्रक रु.९३००-३४८०० (४२००) १७ 
१३ | उपनियंत्रण अधिकारी रु.५२००-२०२०० (२८००) प 
Rw | सहाय्यक रु.५२००-२०२०० (२४००) २ 
१५ । वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० (२४००) १ 
१६ । मुद्रण कार्यदेशक-नि-चालक रु.५२००-२०२०० (२४००) १ 
१७ | भांडार अधिक्षक रु.५२००-२०२०० (२४००) २ 
१८ | बिनतारी यंत्रचालक रु.५२००-२०२०० (२४००) ¥ 
१९ | जोडारी यांत्रिक रु.५२००-२०२०० (२४००) १ 
२० | रेडियो बिनतारी यंत्रचालक रु.५२००-२०२०० (२४००) १ 
२१ | चालक यंत्र चालक रु.५२००-२०२०० (२०००) ३ 
२२ | वीजतंत्री कनिष्ठ श्रेणी रु.५२००-२०२०० (२०००) २ 
२३ | सहाय्यक जोडारी यांत्रिक रु.५२००-२०२०० (२०००) १ 
२४ | दुरध्वनी चालक रु.५२००-२०२०० (२०००) १ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१७/प्र.क्र. १३९/विशा-८ 


२५ | दुरध्वनी चालक रु.५२००-२०२०० (१९००) १ 
२६ | लिपिक टंकलेखक रु.५२००-२०२०० (१९००) ¥ 
२७ | भाडारपाल रु.५२००-२०२०० (१९००) ३ 
८ 
२८ | चालक रु.५२००-२०२०० (१९००) 
गट-ड 
२९ । डाकवाहक रु.५२००-२०२०० (१८००) ३ 
३० | मदतनीस रु.५२००-२०२०० (१६००) २ 
३१ | फटीक पार्टीमन रु.५२००-२०२०० (१६००) १ 
३२ | शिपाई रु.५२००-२०२०० (१३००) y 
३३ | संदेशवाहक रु.५२००-२०२०० (१३००) ष्‌ 
३४ | शिपाई नि-संदेशवाहक रु.५२००-२०२०० (१३००) २ 
३५ | सफाईगार रु.५२००-२०२०० (१३००) ¥ 
३६ | माळी रु.५२००-२०२०० (१३००) २ 
३७ | पहारेकरी / चौकीदार रु.५२००-२०२०० (१३००) 9 
३८ | अंशकालीन निदेशक प ण 
३९ | अशकालीन सफाईगार ae 3y 
एकूण अस्थायी पदे | १४८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


